एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत पुरक पोषण 
आहार ह्या केंद्र पुरस्कृत योजनेकरिता निधी वितरित 
व खर्च करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- एबावि-२०२०/प्र.क्र.६४ (भाग-१/ का-५ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख- २१ ऑक्टोबर, २०२०. 
वाचा :- 
१. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्रक्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६ एप्रिल,२०२०. 
२. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्रक्र.६५/अर्थ-३, दिनांक ४ मे,२०२०. 
३. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक १७.४.२०२०. 
४. महिलाव बाल विकास विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक २९.५.२०२०. 
५. महिला व बाळ विकास विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक १३.७७.२०२०. 
६. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक २१.८.२०२०. 
प्रस्तावना :- 


महिला व बाल विकास विभागांतर्गत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रमाखाली "पुरक पोषण 
आहार" या केंद्र पुरस्कृत योजनेमधून अंगणवाडीतील लाभार्थ्यांना गरम ताजा आहार व 1-3 चे वितरण करण्यात 
येते. एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना कार्यक्रमाखाली "पुरक पोषण आहार" या केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी 
केंद्र व राज्य हिस्सा ५०: ५० प्रमाणात वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

महिला व बाल विकास विभागांतर्गत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रमाखाली "पुरक पोषण 
आहार" या केंद्र पुरस्कृत योजनेकरिता केंद्र व राज्य हिऊ्यासाठी विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मधील 
लेखाशीर्ष/उदिष्टांकरिता रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे एकुण ₹२२४.८० कोटी (अक्षरी रुपये दोनशे चोवीस कोटी 
ऐंशी लक्ष फक्त) इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 

(रुपये कोटी) 


अ.क्र. | प्रधान/ लेखाशिर्ष / संगणक सांकेतांक/ | अर्थसंकल्पीय | यापूर्वी वितरीत 


प्रस्तावित वितरण 
उद्दिष्ट अंदाज निधी 


(१) (र) (३) (3) (4) 


| २२३६, पोषण आहार 

०२, पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण, 

१०१, विशेष पोषण आहार कार्यक्रम, 
(०८) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना 
प्रकल्प, 

(०८) (०३) एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना (आहार खर्ची (कार्यक्रम) 

केंद्र हिस्सा ५०% (२२३६-१९२७, 

१९- आहार खर्च ५६२.०० ३६५.३० ११२.४० 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२०/प्र.क्र.६४ (भाग-१)/ का-०५ . 


-----आा 


अ.क्र. | प्रधान/ लेखाशिर्ष / संगणक सांकेतांक/ | अर्थसंकल्पीय । यापूर्वी वितरीत 
कि प्रस्तावित वितरण 
उद्दिष्ट अंदाज निधी 
२ | (०८) (०४ एकात्मिक बाल विकास सेवा 

योजना (आहार खर्च) (कार्यक्रम), 

राज्य हिस्सा ५०% (२२३६-१९३६), 

१९- आहार खर्च ५६२.०० ३६५.३० ११२.४० 
एकूण ११२४.०० ७३०.६० २२४.८० 


३. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १६६/व्यय-६, दिनांक २०.१०.२०२० अन्वये 
देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२०१०२११२३०५७९२३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


7 

RAVINDRA ea ope | 
seri 1c0f35a66a84c93b4cead367c64cc2bc! 
1९9 |, ou=WOMEN AND CHILD DEVLOPMENT, 

S | TA R A M J A R A N D E (0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=RAVINDRA SITARAM 
JARANDE 


Date: 2020.10.21 12:32:27 +05'30" 


(र. सि. जरांडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
२. आयुक्त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई. 
३. मा.मंत्री (म.व बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
५. सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास. 
६. सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद. 
७. सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी) प्रकल्प. 

. afer a लेखा अधिकारी, मुंबई 
९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी मुंबई 
१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
११. सचिव,महिला व बाल विकास,मंत्रालय,मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 
१२. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का.१४७२)/ वित्त विभाग (व्यय-६) मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवड नस्ती कार्या-५, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


